राज्यातील २६ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थांच्या नाव बदलण्यास मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र हासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०२४/प्र.क्र.१२४/व्यशि-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०२४ 


प्रस्तावना 

राज्यात शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमार्फत (आयटीआय) शिल्पकारागीर 
प्रशिक्षण योजनेतर्गत (CTS) प्रशिक्षण देण्यात येते. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा युवकांना 
रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देवून त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी सक्षम बनविणे व खाजगी 
औद्योगिक आस्थापनांना लागणाऱ्या कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करणे असा आहे. सद्यस्थितीत 
राज्यात ४१९ झासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व ५८५ खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 
कार्यरत आहेत. 
२. राज्यातील २६ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या नावात बदल करुन सामाजिक 
क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्‍ती तसेच समाजसुधारकांची नावे देण्याच्या प्रस्तावास 
दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मा. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिळेली आहे. 
शासन निर्णय : 

राज्यातील २६ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाचे नाव बदलण्यास खालीलप्रमाणे 


मान्यता देण्यात येत आहे. 

अ. | शासकीय औ. प्र. संस्थेचे नाव शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नवीन नाव 

क्र 

बं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, राजमाता जिजाऊ, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
(महिला) ठाणे, जि. ठाणे संस्था (महिला) ठाणे, जि. ठाणे 

2 | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औंध, छत्रपती शिवाजी महाराज, शासकीय औद्योगिक 
पुणे, जि.पुणे प्रशिक्षण संस्था, औंध, पुणे, जि. पुणे 

३ | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, । राणी दुर्गावती, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 
(महिला) चंद्रपूर, जि. चंद्रपूर (महिला) चंद्रपूर, जि. चंद्रपूर 

४ | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, | सावित्रीबाई फुले, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 
(महिला) पुणे, जि.पुणे (महिल) पुणे, जि. पुणे 

५. | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, | रमाबाई आंबेडकर, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
(महिला) दादर, जि. मुंबई शहर संस्था (महिला) दादर, जि. मुंबई हहर 

६ । शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण | राणी लक्ष्मीबाई, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
संस्था (महिला) जळगाव, जि. (महिला) जळगाव, जि. जळगांव 
जळगांव 

७ | शासकोय औद्योगिक प्रशिक्षण | su. पी. जे. अब्दुल कलाम, शासकोय औद्योगिक 
संस्था मांडवी, जि. मुंबई शहर प्रशिक्षण संस्था, मांडवी, जि. मुंबई हहर 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१४/प्र.क्र.१२४/व्यशि-३ 


८  । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, | क्रांतिवीर बाबू गेनू, शासकोय औद्योगिक प्रशिक्षण 
दादर, जि. मुंबई शहर संस्था, दादर, जि. मुंबई हहर 

९ । शासकौय औद्योगिक प्रशिक्षण श्रीमद राजचंद्रजी, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था मुलुंड, जि. मुंबई उपनगर संस्था, मुलुंड, जि. मुंबई उपनगर 

वि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण ।क्रांतिकारी खाज्याजी नाईक, शासकीय औद्योगिक 
संस्था धरणगाव, जि. जळगांव प्रशिक्षण संस्था, धरणगाव, जि. जळगांव 

ie १ | शासकोय औद्योगिक प्रशिक्षण | श्री गुरुगोविंद सिह, शासकोय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था नांदेड, जि. नांदेड संस्था, नांदेड, जि. नांदेड 

१२ । शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण । संत जगनाडे महाराज, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, सेलू, जि. वर्धा संस्था, सेलू, जि. वर्धा 

१३ । शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण । संतश्रेष्ठ गोरोबा काका, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था कळंब, जि. धाराशिव संस्था, कळंब, जि. धाराशिव 

१४ । शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण । लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, शासकीय औद्योगिक 
संस्था, रत्नागिरी, जि.रत्नागिरी प्रशिक्षण संस्था, रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी 

१५ | शासकोय औद्योगिक प्रशिक्षण । किशनसिह राजपूत, शासकोय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था (कळमसरे) शिरपूर, जि. संस्था (कळमसरे) शिरपूर जि. धुळे 
धुळे 

१६ । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था । चक्रवर्ती राजा भोज, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
कारंजा (घा), जि. वर्धा संस्था, कारंजा (घा) जि. वर्धा 

१७ । शासकोय औद्योगिक प्रशिक्षण | हुतात्मा नाग्या कातकरी, शासकीय औद्योगिक 
संस्था पेण, जि. रायगड प्रशिक्षण संस्था, पेण जि. रायगड 

१८ । शासकोय औद्योगिक प्रशिक्षण  ।क्रांतिवीर बाबुराव शोडमाके, शासकोय औद्योगिक 
संस्था (आदिवासी) गडचिरोली, प्रशिक्षण संस्था (आदिवासी) गडचिरोली, जि. 
जि. गडचिरोली गडचिरोली 

१९ । शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण । क्रांतिकारक राघोजी भांगरे, शासकीय औद्योगिक 
संस्था अकोले, जि. अहमदनगर प्रशिक्षण संस्था, अकोले, जि. अहमदनगर 

२० । शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण । राजा शंकर शाह- कुंवर रघुनाथ शाह, शासकौय 
संस्था किनवट, जि. नांदेड औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किनवट, जि. नांदेड 

२१ । शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण । संत श्री. गुलाम महाराज, ae औद्योगिक 
संस्था तळोदा, जि. नंदूरबार प्रशिक्षण संस्था, तळोदा, जि. नंदुरबार 

२२ । शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण ।महात्मा बसवेश्वर, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था सोलापूर, जि. सोलापूर संस्था, सोलापूर, जि. सोलापूर 

२३ | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
नाशिक, जि. नाशिक संस्था, नाशिक, जि. नाशिक 

२४ | शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण ।सरखेल कान्होजी आंग्रे, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था अलिबाग, जि. रायगड संस्था, अलिबाग, जि. रायगड 

२५ । शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण ।ए.टी. पवार, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
संस्था, कळवण जि. नाशिक कळवण, जि. नाशिक 


Page 2 of 3 


शासन निर्णय क्रमांक आयटीआय-२०१४/प्र.क्र.१२४/व्यशि-३ 


Fae सकीय आर्यागिक प्रशिक्षण अनंतराव पवार झासकीय आर्घागिक MSIE GET, 
संस्था, माळेगाव (बुद्रुक) ता. | माळेगाव (बुद्रुक), ता. बारामती जि. पुणे 
बारामती जि. पुणे 


२. यापुढे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या नावामध्ये बदल करावयाचे असल्यास मा. 
मंत्री (कौठल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता) विभाग यांची एकसदस्यीय समिती त्या 
जिल्हयाचे पालकमंत्री यांच्याशी विचारविनिमय करुन नावात बदल करणेबाबत निर्णय घेईल. 

३. उपरोक्तप्रमाणे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या नावात बदल करण्यास देण्यात 
आलेल्या WI अनुसरुन संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांनी पुढील 
आव्यक कार्यवाही करावी. 

Ba सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००४१६३९५६२००३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BHASKAR KACHARU 
BANSODE 


(भास्कर बनसोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. मंत्री (कौ.रो.उ. व ना.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सह सचिव, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 

११. उपसंचालक, विभागीय मुख्यालय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, मुंबई/पुणे/ 
नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 

१२. सह/उप संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय, मुंबई 

१३. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय 
(संचालनालयामार्फत) 

१४. निवड नस्ती, व्यशि-३ 


— 


— — 


Page 3 of 3 


